सौ.गांधीरीबाई प्रतिष्ठाण, औरंगाबाद संचालित 
स्व. सिंधु मेमोरियल कनिष्ठ महाविद्यालय, 
जाधववाडी,औरंगाबाद ह्या विना अनुदानित 
कनिष्ठ महाविद्यालयाचे सहारा शिक्षण प्रसारक 
मंडळ, औरंगाबाद या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह-३३२३/प्र.क्र.३०७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३ 


वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा. क्र. ठिउसं/ कमवी२/३/ 
हस्तांतरण/२०२१-२२/८०३, दि.२५.०१.२०२२ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

सौ.गांधीरीबाई प्रतिष्ठाण सिडको, औरंगाबाद संचालित स्व.सिंधु मेमोरियळ कनिष्ठ महाविद्यालय, 
जाधववाडी, औरंगाबाद ह्या विना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाचे (इयत्ता ११ वी ते १२ वी कला व विज्ञान) 
सहारा शिक्षण प्रसारक मंडळ, सिडको, औरंगाबाद या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन सहारा शिक्षण प्रसारक मंडळ,सिडको, औरंगाबाद या संस्थेकडे हस्तांतरीत 
करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिळ केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी विहित 
करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, Aa इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४ सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: ARIE २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(4) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व afar भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशाह-३३२२/प्र.क्र.३०७/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील ada व्यतिरिक्त 
आवश्यक अटींचा समावेश करून, झाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व 
त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१५३८४३९४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


PRAVIN RAJARAM १५ cso 
MUNDHE ही 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


\c7ed1ed4fa4fces65eda3 
arashtra, 


60 १2! 7९ 
RAVIN RAJARAM MUNDHE 


Wa: 

१) शिक्षण संचालक (उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

३) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), औरंगाबाद. 

४ अध्यक्ष/ सचिव, सौ.गांधीरीबाई प्रतिष्ठाण, औरगाबाद. 

५) अध्यक्ष/ सचिव, सहारा शिक्षण प्रसारक मंडळ, सिडको,औरंगाबाद. 


) 
) 
) 
) 
६) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


